Po ces Vinci mudatvadh G ReCR dg oflice 4 1 


पोलीस महासंचालक कार्यालयातील नियंत्रण कक्षामधोल 
पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस उपअधीौक्षकांच्या पदांना 
मुदतवाढ देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमाकःरापोसे-१६०८/प्र.क्र.४५-क / पोल-१अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनाक : २९ मार्च २००८. 


बाचा: - १) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमाक पीएमएन-०३९७/सीआर-४७४/पोल-५ब, 
दि. १५.७.२०००. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमाक पीएमएन-०३९७/सीआर-४७४/पोल-५ब, 
[द.२६.२ ,२००१. F 
३)शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमाक रापोसे-०५/२००१/सीआर-१६२/पोल-१अ, 
दि. ७.७.२००१. 
४) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमाक रापोसे-१६०७/सीआर-८९ /पोल-१अ, 
दि.२९.३.२००७. 
५) पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमंस /२६-ब / ६१४३ / पो.१अ / पोमसं / 
SI /०६, दिनाक ७.१.२००८. 


शासन निर्णय :- राज्याच्या पोलीस दलाच्या पुनर्रचनेच्या पहिल्या टप्प्यात संदर्भ क्र.२ येथील दि.२६.२.२००१ 
च्या शासन निर्णयान्वये पोलीस महासंचालक कार्यालयातील नियंत्रण कक्षासाठी पोलीस अधिक्षकांची दोन पदे 
श्रेणीवाढ करुन निर्माण करण्यात आलेली आहेत. त्याचप्रमाणे संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णय,गृह विभाग 
दि.५.७.२००१ अन्वये पोलीस महासंचालक कार्यालयातील नियंत्रण कक्षासाठी पोलीस उपअधीक्षकांची दान पदे 
निर्माण करण्यात आलेली आहेत. सदर अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये दि.२९.२.२००८ 


पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. वित्त विभागाने, उपरोक्‍त अस्थायी पदांपैकी सध्या अस्तित्वात असलेल्या ब नव्याने निर्माण 
करण्यात आलेल्या पदांपैकी जी पदे ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत अशा अस्थायी पदांना गृह विभागाने 
पोलीस दलातील पदांच्या आढाव्याचे काम प्राथम्याने पूर्ण करावे या अटीच्या अधीन, पुढील एक वर्षाची मुदतवाढ 


देण्यास सहमती दिली आहे. 


b 2008 Marchemudatvadh-G RECR +S dy office t 2 


3. परिच्छेद २ येथे नमूद वस्तुस्थितीच्या अनुषंगाने परिच्छेद १ येथे उल्लेख केलेल्या पोलीस 
अधीक्षक/पोलीस उपआयुक्त व पोलीस उपअधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त दर्जाच्या ४ पदांना दि.१ मार्च, 


२००८ ते दि.२८.२.२००९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


ड्‌. या पदाबर होणारा खर्च "२०५५-पोलीस-००१-संचालन व प्रशासन (००)(०१) पोलीस 
निरीक्षणालय" या लेखाशिर्षाखाली सन २००८-२००९ या वित्तिय वर्षासाठी मंजूर केलेल्या अनुदानातून 


भार्गाबण्यात यावा. 


&. हे आदेश fad विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.९४५/०८/बि.सु.-९, दिनांक 


२५.३.२००८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


नी सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून 


त्याचा संगणक संकेतांक २००८०३२८१८१२५५००१ हा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने, 


(र. श्र/५७ ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रात, 
१)महासंचालक ब पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई. 
3) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, बांद्रे, मुंबई. 
५) कार्यासन बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) कार्यासन पोल-५ब, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) कार्यासन पोल- ३, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती, पोल-९अ. 


